गट-अव गट-ब संवर्गातील अधिकारी यांची विभागीय 
चौकशी करण्यासाठी कंत्राटी तत्वावर नियुक्तीसाठी 
इच्छुक सेवानिवृत्त चौकशी अधिकाऱ्यांची एककत्रित 
सामायिक यादी (पॅनेल) 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : विभाचौ १६१८/प्र.क्र. ४२/११अ 
मंत्रालय, मुंबई-३२ 
दिनांक- १५ जानेवारी, २०१९ 


वरील विषयाबाबत क्र. क्रमांक : विभाचौ १६१८/प्र.क्र. ४२/११अ दिनांक १७ सप्टेंबर, २०१८ 
अन्वये गट अव गट ब संवर्गातील अधिकारी यांची विभागीय चौकशी करण्यासाठी कंत्राटी तत्वावर 
इच्छुक सेवानिवृत्त चौकशी अधिकारी यांची एकत्रित समाईक यादी (पॅनेल) प्रसिध्द करण्यांत आळी 
आहे. सदर यादीतील अ.क्र. ५, ८, १२,१३,१४ व १५ येथील शेवटच्या रकान्यात बदल करण्यांत 


येत असून ते नव्याने खालील प्रमाणे वाचावे. 


अ.क्र. | यादीतील नाव णत्या विभाग/जिल्हा येथे | कोणत्या विभाग/जिल्हा येथे 
अ.क्र म करीत आहेत काम करण्याची इच्छा आहे 
शि 4 at FORA पुणे विभाग, (महसूल, वन, पुणे, मुंबई विभाग (महसूल, वन, 
किसनराव [सहकार व वस्त्रो.व वै.शि.व सहकार ववस्त्रो.व वै.शि. व विधी 
आल्हाट विधी व न्याय विभाग वगळून) ।व न्याय विभाग वगळून) 
२ ८ श्री.प्रभाकर ण विभाग (कृषि, व ण,अमरावती विभाग 
उत्तमरावघुगे म विभाग वगळून) कृषि विभाग वगळून) 
३ १२ | श्री.कुंजीलाळ पुणे विभाग (Gay संवर्धन विभाग संपूर्ण महाराष्ट्र 
रुपचंद ठिगळ ळू पशु संवर्धन विभाग वगळून) 
४ १३ । श्री.रामदास पूर विभाग (महसूल विभाग नागपूर विभाग/अमरावती 
विस्तारी तलांजे वगळू विभाग(महसूल विभाग वगळून) 
५ १४  । श्री.सदाशिव  मुंबइई/पुणे विभाग (जलसंपदा, मुंबई/पुणे/ कोकण /नाशिक 
संभाजी बेनके .बां.वि., सामाजिक न्याय व (जलसंपदा, सा.बां.वि. ,सामाजिक 
Tare शिक्षण विभाग याय व वैद्यकीय शिक्षण विभाग 
६ १५ श्री. प्र.ग.मेर्री सर्व मंत्रालयीन विभाग सर्व मंत्रालयीन विभाग 
मुंबई,उपनगर, मुंबई,उपनगर, ठाणे व रायगड 
जलसंपदा,सा.प्र.वि., जलपसंपदा,सा.प्र.वि., नियोजन 
नियोजन विभाग वगळून) विभाग वगळून) 


तसेच अ.क्र.६ येथील कंत्राटी चौकजझी अधिकारी श्री.किशोर चौधरी यांचे यादीतील नाव 


त्यांनी केलेल्या विनंतीनुसार वगळण्यात येत आहे. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः विभाचौ १६१८/प्र.क्र. ४२/११अ 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/चीचा95$0[9.90/. या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक 
२०१९०११५१२४६०९१४०७ असा आहे. हे शासन शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Gupte Sanju Kamlak 


Gupte Sanju कणा — | 
Kamlakar a 
(संजु क. गुप्ते) 
उपसचिव, सामान्य प्रशासन विभाग 
प्रत माहितीसाठी सादर, 
१.सर्व विभागीय आयुक्त, 
२.सर्व जिल्हाधिकारी, 
३.मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागाच्या नियंत्रणाखालील सर्व क्षेत्रिय कार्यालये 
(संबंधित विभागामार्फत) 


४.संबंधित सेवानिवृत्त कंत्राटी चौकशी अधिकारी 
५.सामान्य प्रशासन विभाग(११३) संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


